वाचा : 


महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिम 


प्रसिध्दीसाठी वृत्तपत्राच्या 


बातमीदारांना 


पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी राज्यस्तरीय 
निवड समितीचे गठण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-०६१४/प्र.क्र-८४/पोल-१५ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ११ ऑगस्ट, २०१५ 


१) शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक तंमुगा १००८/प्र.क्र- 


४३/२००८/पोल-१५, दि.१४/८/२००८. 


शासन निर्णय: 
महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गांव मोहिमेची प्रभावी व यशश्वीरित्या अंमलबजावणी करण्यामध्ये पुरक व 


प्रबोधनात्मक बातम्यांच्या माध्यमातून मोहिमेला वस्तुनिष्ठ प्रसिध्दी देणाऱ्या वृत्तपत्राच्या बातमीदारांना 
जिल्हास्तर विभागीय स्तर व राज्य स्तरावर प्रत्येकी 3 पुरस्कार देण्याची तरतूद दि. १४/८/२००८ च्या 


शासन निर्णयातील परिच्छेद-१५ मध्ये केळी आहे. त्यानुसार सन २०१३-१४ मधील राज्यस्तरावरील 


पुरस्कारासाठी गुणवत्तेनुसार निवड करण्याकरिता खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय निवड समिती गठित 


करण्यात येत आहे. 
mea) मा. राज्यमंत्री (गृह)(ग्रामीण) अध्यक्ष 
२ | अपर मुख्य सचिव (गृह) सदस्य 
३ | पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. सदस्य 
४ | प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग सदस्य 
५ | महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय सदस्य 
६ श्री. किरण नाईक, प्रतिनिधी, मराठी पत्रकार परिषद सदस्य 
७ श्री. चंदन शिरवाळे, अध्यक्ष, मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ सदस्य 
श्री. संजय बापट, प्रतिनिधी दैनिक लोकसत्ता सदस्य 
श्री. सर्फराज आरजू, प्रतिनिधी देनिक हिदुस्थान, हिंदी देनिक सदस्य 
(ळर | o श्री. संजीव शिवडेकर, प्रतिनिधी, टाईम्स ऑफ इंडिया, इंग्रजी दैनिक सदस्य 
a) १ | उपसचिव, गृह विभाग (कार्यासन/पोल-१५) सदस्य सचिव 


२. समितीतील अशासकीय सदस्यांना बैठकीसाठी प्रवासभत्ता आणि दैनिक भत्ता हा वित्त विभागाने 


वेळोवेळी निश्चित केलेल्या प्रचलित दरानुसार अनुज्ञेय राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः तंमुगा-0614/प्र.क्र-84/पोल-15 


३. या बाबींवर होणारा खर्च गृह विभाग मागणी क्रमांक - बी-१, प्रधान लेखाशिर्ष-२०५५ पोलीस, 
(००)(१०) तंटामुक्‍त गाव मोहिम (२०५५ ०५३३) देशांतर्गत प्रवास खर्च याखालील सन २०१५-१६ मधील 
मंजूर अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०८१११५३३५२०९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prakash 
P fa kas h Ganpat Deshmukh 

DN: CN = Prakash Ganpat 

Deshmukh, C = IN, S = 


G a nN p at Maharashtra, O = GOVT. 


OF MAHARASHTRA, OU = 
Deshmukh Dae: 20150812 188607 
(प्र. ग. देशमुख) 
उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव 

मा. राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (गृह) Alex) यांचे खाजगी सचिव 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव(गृह) मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (विशेष) मंत्रालय, मुंबई. 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 
उपसचिव, गृह विभाग पोल-१५ गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

श्री. किरण नाईक, प्रतिनिधी, मराठी पत्रकार परिषद 

श्री. चंदन शिरवाडे, अध्यक्ष, मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघ 
श्री. संजय बापट, प्रतिनिधी दैनिक लोकसत्ता 

श्री. सर्फराज आरजू, प्रतिनिधी दैनिक हिंदुस्थान, हिंदी दैनिक 

श्री. संजीव शिवडेकर, प्रतिनिधी, टाईम्स ऑफ इंडिया, इंग्रजी दैनिक 
निवडनस्ती पोल-१५, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


